राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च 
तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित करणे 
अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती फळरोपवाटिका, काष्टी, 
जि. अहमदनगर येथील रोपवाटिकेवरील हार्डनिंग 
शेड व पॉटींग शेड भांडारगृह दुरुस्ती व रंगकाम 
करणे व कृषि चिकित्सालय इमारत दुरूस्ती आणि 
रंगकाम करणेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०१९/प्र.क्र.६७/१३-ञे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २१ जून, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. २९/३/२०१८. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/फलो-२/प्र.मा./३४४/१९.दि. ८ मार्च,२०१९. 


प्रस्तावना:- 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय रोपवाटिका विकसित करणे 


सन २०१७-१८ प्रकल्पांतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती फळरोपवाटिका, काष्टी,जि.अहमदनगर येथील रोपवाटिकेवरील 
प्रक्षेत्रावर गोणबाधकाम या बाबीखालील हार्डनिंग शेड व पॉटींग शेड भांडारगृह दुरुस्ती व रंगकाम करणे व कृषि 
चिकित्सालय इमारत दुरूस्ती आणि रंगकाम करणेच्या अंदाजपत्रकीय रक्‍कमेस रु. ६,००,२५० लाख (सहा लाख 
दोनशे पन्नास फक्त) यास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनर यांनी तांत्रीक मंजूरी प्रदान 
केलेली आहे. 
४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला, उपविभाग ५ अ.क्र 
१० परिच्छेद अ. क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या 
सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास आहे. त्यामुळे 
सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. तरी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची विनंती 
कृषि आयुक्तालयाने यांनी केली आहे. त्यामुळे वरील बाधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय रोपवाटिका विकसित करणे सन 
२०१७-१८ प्रकल्पांतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती फळरोपवाटिका, काष्टी, जि. अहमदनगर येथील रोपवाटिकेवरील 
प्रक्षेत्रावर गोणबाधकाम या बाबीखालील हार्डनिंग होड व पॉटींग AS भांडारगृह दुरुस्ती व रंगकाम करणे व कृषि 


चिकित्सालय इमारत दुरूस्ती आणि रंगकाम करणेच्या अंदाजपत्रकीय रक्‍कमेस रु. ६,००,२५० लाख (सहा लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१९/प्र.क्र.६७/१३-ओ 

दोनशे पन्नास फक्त) यास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनर यांनी तांत्रीक मंजूरी प्रदान 
केलेली आहे. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला,उपविभाग ५ 
अ.क्र.१० परिच्छेद अ. क्र.१३४ नुसार अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६२११५१६५७५००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.06.21 15:23:56 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,पुणे विभाग, पुणे. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,पुणे. 
५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०. अवर सचिव, कार्या-१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन)विभाग,मंत्रालय, मुंबई.-३२. 
१२. निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


